महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : आस्थाप्र- २२१९/प्र.क्र.२२८/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट , २०१९ 


वाचा :- (१) सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१०/प्र.क्र.२१०/१०/१२, दि.०३/०६/२०११. 

(२) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांचा आदेश क्र. आकाअ/पुरवठा-४/कावि- 

६५६ /२०१६,दि. ३०/०६/२०१६. 

प्रस्तावना - 

श्री. आनंद गुप्ता, पुरवठा निरीक्षक यांचा पुरवठा निरीक्षक, गट-क संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०१९ च्या 
स्थितीनुसार अंतिम ज्येष्ठतासूचीत समावेश करण्याचा उपायुक्‍त (पुरवठा), अमरावती यांचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झाला आहे. 

श्री. आनंद गुप्ता, गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-२ यांची विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांच्या दिनांक 
३०/०६/२०१६ च्या आदेशान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील पुरवठा 
निरीक्षक,गट-क ( संवर्ग ) रु. ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन २८००/- या वेतनश्रेणीत संवर्गबाह्य बदली करण्यात आली 
होती. 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयान्वये श्री. गुप्ता यांच्या पुरवठा विभागातील संवर्गबाह्य बदलीस 
शासनस्तरावरून मान्यता घेणे आवश्‍यक होते. सबब, श्री. गुप्ता यांच्या पुरवठा विभागातील संवर्गबाह्य sasha 
शासनस्तरावरून मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेठा - 

शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ दिनांक ०३/०६/२०११ मधील मुद्दा क्र. ३ (१२) व महाराष्ट्र राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ 
मधील नियम ६ नुसार गट-क मधील सर्व कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी हे विभाग प्रमुख आहेत. 

शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ अन्वये विभाग प्रमुखांना असलेल्या अधिकारानुसार श्री. आनंद एच. गुप्ता, पुरवठा 
निरीक्षक यांच्या पुरवठा विभागातील संवर्गबाह्य बदलीस कार्योत्तर मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१३१२५१०४१६०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ashtra, ou=Food Civil Supply And Consumer 
=400032, st=Maharashtra, 
93411 1ca2b5dc8481b51e96a79000aeea1e91208 


1 25. 
smita Gopal Jagtap : 
imber=8e2cf7199a7e33{6152bff0b34255dd63550b37cBfbbb99Bceedecd43 


ser 
36598, cn=Asmita Gopal Jagtap 
Date: 2019.08.13 12:56:43 +05'30" 


(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. आनंद गुप्ता, गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-२, शासकीय धान्य गोदाम, अकोला (उप आयुक्‍त (पुरवठा) 
अमरावती यांच्यामार्फत ) 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, अमरावती, 
२. उप आयुक्त (पुरवठा), अमरावती, 
३. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला, 
४. निवडनस्ती/ना.पु.-१५ 


